अँड.श्री.राजा ठाकरे,विठशोष सरकारी अभियोक्ता 


यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

कुरार पोलीस स्टेशन,मालाड (पु,मुंबई उपनगर 
येथील गु.नो.क्र.२४९/२०१८ (सचिन सावंत खुन 
प्रकरण) या खटल्यात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथील न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १०१८/प्र.क्र.३५१/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जून, २०१९ 


संदर्भ:- शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्र.३१/क्रिमी. जन./१९/अ- शाखा, 
दिनांक १२.०२.२०१९. 


झासन निर्णय:- 


GYR पोलीस स्टेशन,मालाड (पु,मुंबई उपनगर येथील गु.नो.क्र.२४९/२०१८ 
(सचिन सावंत खुन प्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यात मा.उच्च न्यायालय,मुंबई 
येथीळ न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी अँड.श्री.राजा ठाकरे यांची विधि व न्याय 
विभागाने उपरोक्त दि.१२.०२.२०१९ च्या Varad ferry सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती केली आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजा ठाकरे, विशोष सरकारी अभियोक्ता 
यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

।. परिणामकारक सुनावणी फी -  %40,000/- 

॥. विचारविनिमय फो (प्रतितास) -  ₹१५,०००/- 


२. प्रस्तुत खटल्यातील परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या 
पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजा ठाकरे,विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना 
उपरोक्त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 
वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १०१८/प्र.क्र.३५१/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च विभागाच्या मागणी क्र.- १ बी, "२०५५-पोळीस, (00) १०८ - 
राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (२०५५ ००९७), २८- 
व्यावसायिक सेवा" या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/ 
२०१५/विनियम, दिनांक २९.०७.२०१५ अन्वये मा. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयीन 
प्रकरणी नेमण्यात येणाऱ्या वकीलांच्या फी इ. च्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ 
अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०१९०६०११४२७३९८२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 


; DN: c=IN, 0=G ent Of Maharasht Home 
IS hor hyamrao Department, talCode=400032, st=Maharash 
5.4.20=ce6f6edd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aa1a1dbcf0ec79c7¢21 
43850ff6e8fdcb4cOd 


h | serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1 e58426881 bc36b968F 
ठे e rao fd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shyamrao Bhalera 


Date: 2019.06.01 14:34:40 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 

उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त,मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
६. विधि व न्याय विभाग (का-१४/ ए -ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
८. अँड.श्री.राजा ठाकरे,३०१,मारुती मॅन्हान,१७,रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट,फोर्ट, 

मुंबई-४०० ००१. 

९. निवडनस्ती पोल १०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


